कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अंशत:बदल/मुदतपूर्व/ 
विनंती बदल्या - २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १२२३/प्र.क्र.१९१/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- १. “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनयिमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५.” ची दि.२५.०५.२००६ ची 
अधिसूचना. 
. कृषि आयुक्तालय पत्र क्र.कृ.आ.पुणे/नस्ती/आस्थापना शाखा-४/२०२३/१५३/ 
२२८०६, दि. ११.०७.२०२३. 
. कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे दि.३०.०६.२०२३ रोजीचे कार्यालयीन आदेश. 
. शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.१२४/१६अे, दि.१९.०७.२०२३ 


A) 


७८ AN 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४ (४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अंशत:बदल/मुदतपूर्व/विनंती बदलीने पदस्थापना 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व पदनाम । बदलीने दयावयाची पदस्थापना शेरा 
ai 2 3 
a श्री.संजीवन जालींदर दराडे, कृषि अधिकारी (सामान्य, शि 
कृषि अधिकारी (विघयो) पंचायत | पंचायत समिती भुम, 
समिती धाराशिव, जिल्हा परिषद | जि.प.धाराशिव 
धाराशिव (रिक्‍त पदी) 
२ | श्री.दत्ता पोपट रावते, कृषि अधिकारी (सामान्य) शि 
कृषि अधिकारी (सामान्य), पंचायत | पंचायत समिती जुन्नर, जिल्हा 
समिती पंढरपूर, जिल्हा परिषद | परिषद, पुणे 
सोलापूर (श्री.अमर किसन फडतरे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
3 श्री.अमर किसन फडतरे, कृषि अधिकारी (सामान्य) | 
कृषि अधिकारी (सामान्य) पंचायत | पंचायत समिती इंदापूर, जिल्हा 
समिती जुन्नर, जिल्हा परिषद पुणे परिषद, पुणे 
(रिक्‍त पदी) 
४ | श्री.विकास काशिनाथ काळूखे, कृषि | कृषि अधिकारी (सामान्य) दि. ३०.०६.२०२३ 
अधिकारी (सामान्य) पंचायत समिती | पंचायत समिती पंढरपूर, जिल्हा | रोजीच्या 
सांगोला, जिल्हा परिषद सोलापूर परिषद, सोलापूर आदेशामध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १२२३/प्र.क्र.१९१/१६-ओ 


श्री.दत्ता पोपट रावते यांच्या | अंशत बदल 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर । करुन 

५ | श्री.प्रश्ांत विलासराव देशमुख, कृषि अधिकारी (सामान्य), शि 
कृषि अधिकारी, पंचायत समिती । पंचायत समिती धर्माबाद, जिल्हा 
(विघयो) उमरी, जि.नांदेड परिषद नांदेड 

(रिक्‍त पदी) 

६ | श्री.सुनिल सिताराम इढोळे, कृषि | कृषि अधिकारी (विघयो), शि 
अधिकारी (सामान्य) पंचायत समिती । पंचायत समिती) उमरी, जि.नांदेड 
देगलूर, नांदेड (रिक्‍त पदी) 

७ | श्री.शिरीष शिवाजी भोकरे, कृषि अधिकारी (विघयो), कि 
कृषि अधिकारी पंचायत समिती । पंचायत समिती माजलगाव, 

(विघयो) जिल्हा परिषद भुदरगड | जिल्हा परिषद बीड 
कोल्हापूर (Raa पदी) 

८ | श्री.रवि महादेवराव राणे, कृषि अधिकारी (सामान्य), कि 
कृषि अधिकारी, पंचायत समिती | पंचायत समिती चांदुर रेल्वे, 
धारणी, जिल्हा परिषद अमरावती जिल्हा परिषद अमरावती 

(रिक्‍त पदी) 

९ श्री.भरत परशुराम कोळेकर, कृषि अधिकारी (विघयो), दि.१९.०७.२०२३ 
कृषि अधिकारी पंचायत समिती वाई, | पंचायत समिती माळशिरस, | रोजीच्या शासन 
जि.सातारा जि.सोलापूर आदेशामध्ये 

(रिक्‍त पदी) अंशत: बदल 
करुन 

दि श्री.देनकर आनंदराव जाधव, कृषि अधिकारी (सामान्य), कि 
कृषि अधिकारी पंचायत समिती कन्नड, । पंचायत समिती पैठण, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर जि.छत्रपती संभाजीनगर 

(Raa पदी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमूक्त करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्‍्त झाल्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्‍त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) 
यांना सादर करावा. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे Beal तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१७४३५५१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JYOTSNA 
SUNIL ARJUN ® 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १२२३/प्र.क्र.१९१/१६-ओ 


९ 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

. संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प./गट विकास अधिकारी,पं.स./कृषि विकास अधिकारी जि.प. 


कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


सर्व संबंधित अधिकारी 


१०. निवड नस्ती /१६अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


